मा. न्यायमूर्ती श्री. जी. एस. कुलकर्णी, 
मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या विदेश 
दौऱ्याच्या खर्चास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः दौरा-७५२४/२२९/प्र.क्र.३७/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- प्रबंधक मूळ शाखा यांचे पत्र क्र.>१४/५/(॥</८६/२०२४, दि. ०५/०३/२०२४ 
व क्र. PAY/A/ ७९/९७/२०२३, दि. ०६/०३/२०२४. 

प्रस्तावना :- 

इंटरनॅशनल कमर्शिअल लॉवर आधारित vet गोलमेज परिषद दि. २३ ते २६ एप्रिल, 
२०२४ दरम्यान दुरहम युनिर्व्हसिटी, युनायटेड किंगडम (yh) येथे आयोजित करण्यात येत 
आहे. सदर परिषदेकरीता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती 
श्री. जी.एस.कुलकर्णी यांना नामांकित केले आहे. मा. न्यायमूर्ती यांच्या सदर दौऱ्यादरम्यान 
स्थानिक प्रवासाचा, असल्यास रजिस्ट्रेशन फी आणि सेल फोन चार्जेसचा खर्च याबाबतची 
व्यवस्था ही द इंडियन sea, यु.के. यांचेकडून केळी जाणार असल्याचे नमुद करुन, 
तद्नंतर त्याबाबतचे अंतिम देयक मुंबई उच्च न्यायालयास प्रतिपुर्तीकरिता सादर करण्यात 
येणार असल्याचे, उच्च न्यायालय प्रशासनाने कळविले आहे. त्यानुसार मा. न्यायमूर्ती 
श्री. कुलकर्णी यांच्या विदेश दौऱ्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या रु. ११.०० लक्ष इतक्या अंदाजित 
खर्चास तसेच मा. न्यायमूर्तीना अदा करावयाचा खर्च आगाऊ देयकाच्या स्वरुपात उपलब्ध 
करण्यास मान्यता देण्याचा तसेच अंतिम देयक डॉलरच्या प्रचलित विनिमय दरानुसार सादर 
करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने शासनास संदर्भाधीन पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

दि. २३ ते २६ एप्रिळ, २०२४ दरम्यान दुरहम युनिर्व्हसिटी, युनायटेड किंगडम (यु.के.) 
येथे आयोजित इंटरनॅशनल कमर्शिअल लॉवर आधारित vet गोलमेज परिषदेस उपस्थित 
राहण्याकरीता मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती श्री. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या विदेश 
दौऱ्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या रु. ११.०० लक्ष इतक्या अंदाजित खर्चास तसेच यानुषंगाने 
मा. SAAT आगाऊ अदा करण्याकरीता परिच्छेद २ मधील तक्त्यात परिगणित केल्याप्रमाणे 
रु. ९,२१,४३९/- इतकी रक्कम पुढील अटींच्या अधीन राहून संक्षिप्त देयकावर आहरित 
करण्यास याअन्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


) शासन परिपत्रक, क्र. मुंविनि-२०१७/प्र.क्र.३८/१७/निवियम, दि. १८/१२/२०१७ 
मधील सुचनेनुसार (२०१४ ००६५ १२- विदेश प्रवास खर्च या ळेखाशिर्षाखाळील 
दि. 39/09/2028 यापुर्वीची तपशीलवार देयके प्रलंबित नाहीत. 

॥) दि. ३१/०१/२०२४ नंतरच्या संक्षिप्त देयकांच्या तपशिलवार देयकांचा त्वरेने निपटारा 
करण्यात येईल. 

ii) या संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात येईल. 

iv) खर्च नियमित देयकाव्दारे करणे शक्‍य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम 
काढणे अनिवार्य आहे. 

४ या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक विहीत मुदतीत सादर करण्याची जबाबदारी 
प्रबंधक, मूळ शाखा/नियंत्रक अधिकारी, मुंबई उच्च न्यायालय यांची राहील. 

vi) मासिक निधी विवरणपत्रानुसार याकरिता निधी उपलब्ध आहे. 

२. सदर दौऱ्यादरम्यान मा. न्यायमुर्तीच्या प्रवासाची व इतर अनुषंगिक व्यवस्था ही 
द इंडियन अम्बसी, यु.के यांचेव्दारे करण्यात येणार असून त्याची प्रतिपुर्ती मूळ देयकांच्या 
अधिनतेने उच्च न्यायालय प्रशासनास करावयाची आहे. त्यानुसार मुंबई नागरी सेवा नियम- 
१९५९ मधील तरतुदीनुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. टीआरए-१०७७/१५६- 
सी/एसईआर-५, दि. ११/०८/१९९७ अन्वये मा. न्यायमुर्तीना अनुज्ञेय दैनिक भत्ता पुढीलप्रमाणे 
राहील. यानुसार सदर प्रयोजनाकरीता मा. न्या. श्री. कुलकर्णी यांनी करावयाचा अंदाजित खर्च 
पुढीलप्रमाणे परिगणित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशिल रक्‍कम 
धि विमान प्रवासाचा खर्च (बिझनेस क्लास) रु. ७,१०,३००/- 
2 विमा खर्च BW. 2,G28/- 
3 विसा खर्च रु. १५,५००/- 
४ ट्रेन प्रवास खर्च (यु.के. ते दुरहम व परत) रु. ३४,८७७/- 
षु दैनिक भत्ता - Joo डॉलर प्रतिदिन प्रमाणे १० दिवसांकरिता रु. ५८,०२३/- 

(दि. ४/०३/२०२४ रोजीच्या दरानुसार एक युएस डॉलर = 

रु. ८२.८९) 


अ) प्रवास कालावधीतील दैनिक भत्ता = $१०० X Rs. ८२.८९ 
> 2 (दिवस) = Rs. १६,५७८/-५॥८ Rs. ८,२८९/- 

ब) वास्तव्य कालावधीतील दैनिक भत्ता = $400 X Rs. 
८२.८९ x ¢ (दिवस) = Rs. ६६,३१२ % Rs. ४९,७३४/- 
एकुण (अ--ब) 


हॉटेल बुकिंग खर्च रु. १,००,११०/- 


एकुण रु. ९,२१,४३९/- 


३. खर्चाचे अंतिम देयक मा. न्यायमुर्तीच्या प्रत्यक्ष दौऱ्याच्या कालावधीत डॉलरच्या भारतीय 
रुपयाच्या प्रचलित विनिमय दरानुसार अदा करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

४. उपरोक्त प्रस्तावास विदेशी आतिथ्य स्वीकारण्यासंबंधी केंद्र शासनाची परवानगी व 
Political Clearance प्राप्त करुन घेण्यात येईल, या अटीच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान 
२०२४०३१६१२४६४१४३१२५. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-१, २०१४ - न्यायदान, 
(भारित) १०२-उच्च न्यायालये, (09) (०१) न्यायाधीऱशा (२०१४ ००६५) (ta) अंतर्गत १२ 
विदेश प्रवास खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वित्तीय वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदर आदेश वित्त विभागाकडील अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७६/व्यय-५, दि.१२/०३/२०२४ 
व SAL. ११९/२०२४/विनियम, दि. १५/०३/२०२४ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने 
तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६१२४६४१४३१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e0 1 9c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e 
042be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A12422482D4768A 
G A | KW A D ) 126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT 
GAIKWAD 


Date: 2024.03.16 12:56:08 +05'30' 


(विलास व. गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. (ई-ऑफीसव्दारे) 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. (ई-मेलव्दारे) 
प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) , महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-५/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग (कार्या.२३/२४), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


